महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) 
मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर 
पदोन्नतीस नकार कळविल्यामुळे निवडसूची वर्षे 
२०२२-२३ मधून नाव वगळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: निसुची-३६२३/प्र.क्र.२३७ (भाग-१)/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०२ मे, २०२४. 


वाचा- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३ / का-१२, 
दिनांक १२.०९.२०१६. 
२. शा.शि. व क्री. विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: निसुची-३६२३/प्र.क्र.२३७/प्रशा-२ 
दिनांक २६.०२.२०२४. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासन शाखा) मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम संवर्गातील 
रिक्‍त पदांवर निवडसूची २०२२-२३ मध्ये श्री. हरद राम चव्हाण, अधीक्षक, वेतन व भ.नि.नि.पथक, 
नाशिक व श्री. नितीन मो.अलकुंटे, सहा.वसतीगृह प्रमुख यांच्या पदोन्नतीने पदस्थापनेचे आदेशा 
निर्गमित करण्यात आलेले आहे. श्री. शरद रामा चव्हाण व श्री. नितीन मो.अलकुंटे यांनी त्यांच्या 
कौटुंबिक अडचणीमुळे त्यांच्या अनुक्रमे दिनांक २२.०३.२०२४ व दिनांक 29.03.2028 रोजीच्या 
अर्जान्वये पदोन्नतीस नकार कळविला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२.०९.२०१६ 
रोजीच्या शासन निर्णयातील अ.क्र.५ येथे नमूद तरतूदीनुसार श्री. शरद चव्हाण व श्री.नितीन अलकुंटे 
यांचे नाव निवडसूची वर्ष २०२२-२३ मधून वगळण्यात येत आहे. सबब श्री.चव्हाण व श्री.अलकुंटे यांना 
पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबतचे दिनांक २६.०२.२०२४ रोजीचे आदेशा रद्द करण्यात येत आहेत. 
2. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४०५०२१२१४२९८९२१ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


VIJAY NIVRUTTI 
BHOSALE 


(विजय भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः निसुची-३६२३/प्र.क्र.२३७ (भाग-१)/प्रज्ञा-२ 


५. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. मा . विधानसभा , विधानपरिषद व संसद सदस्य 
८. मा . मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
९. मा . उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
१०.मा . मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
११. प्रधान सचिव ( शाळेय शिक्षण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
१२. आयुक्‍त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
१३. राज्य प्रकल्प संचालक , महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद , चर्नीरोड , मुंबई 
१४. सहसचिव / उपसचिव (प्रशासन/विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर/क्रीडा ) 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई 
१५. सर्व शिक्षण संचालक 
१६. अध्यक्ष , माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
१७. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
१८. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 
१९. सर्व शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक / माध्यमिक /योजना) 
२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२१. सर्व अधिक्षक , वेतन पथक ( प्राथमिक / माध्यमिक ) 
२२. संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 
२३. सर्व कार्यासने , शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , मंत्रालय , मुंबई. 
२४. निवडनस्ती/प्रश्ञा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


